clad” चक्रीवादळामुळे ONGC च्या पापा-३०५ 
बार्ज व वरप्रदा टग या युनिटवर काम करणाऱ्या 
मृत झालेल्या कामगारांच्या वारसदारांना आर्थिक 
मदत वितरीत करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३८/म-३, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ जुले, २०२१ 


वाचा - 9 शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक + सीएलएस- 
२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, दि.१३.०५.२०१५ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक :-सीएलएस- 
२०२२१/प्र.क्र.१३८/म-३, दि.०३.०६.२०२१ 
३) जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र.जीईएन-१/टे-३/ने.आ./तौक्ते 
चक्रीवादळ/बोट दुर्घटना/२०२१/३३०, दि.१२.०७.२०२१ 


प्रस्तावना :- 
दि.१६ व १७ मे, २०२१ रोजी “dled” चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे राज्यातील काही 


जिल्हयांमध्ये जाणवला आहे. या चक्रीवादळामुळे किनारपट्टीच्या जिल्हयांमध्ये तसेच राज्यातील 


इतर काही जिल्हयांमध्ये नागरीकांच्या जिवितांचे व मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. या 


चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत दिनांक २७.०५.२०२१ रोजी झालेल्या 


मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये मदतीचे आदेशा 


निर्गमित करण्यात आळे आहेत. आता जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी संदर्भाधीन क्र.३ च्या 


पत्रान्वये “dled” चक्रीवादळामुळे अरबी समुद्रात ONGC च्या पापा-३०५ बार्ज व वरप्रदा टग या 


युनिटवर काम करणाऱ्या कामगारांपैकी ७९ कामगारांचा मृत्यू झाला असून सदर दुर्घटनेमधील 


७५ मृत कामगारांची ओळख पटलेली आहे. मृत्यू झालेल्या ७५ व्यक्तींच्या वारसदारांना शासन 


निर्णय दि.१३.०५.२०१५ अन्वये प्रत्येकी रू.४.०० लक्ष याप्रमाणे आर्थिक मदत देण्याची शासनास 


संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्रान्वये विनंती केली आहे. त्यानुसार बाधित व्यक्तींच्या वारसदारांना 


आर्थिक मदत देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलळएस-२०२१/प्र.क्र.१३८/म-३, 


शासन निर्णय :- 


“तौक्ते” चक्रीवादळामुळे अरबी समुद्रामध्ये कार्यरत असलेल्या ONGC च्या बार्जवरील 


७९ कामगारांचा मृत्यू झालेला असून त्यापैकी ७५ मृत कामगारांची ओळख पटली असल्याने ७५ 


मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना प्रत्येकी रू.४.०० लक्ष याप्रमाणे रू.३००.०० लक्ष (रूपये तीन कोटी 


फक्त) इतका निधी मंजूर करून वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


निधी विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांना बीम्स प्रणालीवर कार्यासन म-११ यांनी वितरित करावा. 


२. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयामधील सूचनांचे व 


निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात 


आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


३. मदतीची रक्कम आहरित करून जखमी व्यक्तींच्या बँक खात्यामध्ये हस्तांतरीत करावी. 


सदर निधी अनावड्यकरित्या आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या 


आदेझान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्यांना 


मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या 


संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. 


४. सदर निधीतून करण्यात येते असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या 


स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महाळेखापाल 


कार्यालयाशी त्रेमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची 


पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून 


एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त यांची राहील. 


५. वरील प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष-२२४५-१०१, 


अनुग्रह सहाय्य (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार खर्च (९१)(०१) रोख भत्ता मृत 


व्यक्तींच्या कुटूंबियांना सहाय्य व जखमींना मदत (अनिवार्य),(२२४५ ०१५५) ३१, सहाय्यक 


अनुदाने" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षाकरिता उपलब्ध असलेल्या 


तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.१३८/म-३, 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:२१३/२०२१/व्यय-९, 


दिनांक १४.०६.२०२१ अन्वये मिळाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०७१५१५४०२८३७१९ असा आहे. हा STAT 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Subhash Hanmant Umaranik 


Subhash Hanmant Font ern poses a 


4.20=4ff833 138266ff48bcce68d 19355e87bSab50f9e57d2ebc190 
(012090962720d: 


Umaranikar be co तकाकी Ssh Hn font Unoafae 
(सु. ह. उमराणीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१.मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२.मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३.अपर मुख्य सचिव (वित्त),मंत्रालय, मुंबई, 
४.विभागीय आयुक्‍त, कोकण, 
५.जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, 
६.महाळलेखापाल-१/२(लेखा व SAAT) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
७.महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
८.अधिदान व लेखाधिकारी, 
९. संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक शाखा, मुंबई, 
१०.मा. मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 
११.मा.राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.वित्तिय सल्लागार व सहसचिव, मदत व पुनर्वसन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.कार्यासन अधिकारी (म-११), मदत व पुनर्वसन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय, मुंबई, 
१५.निवडनस्ती (म-३ कार्यासन) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


